आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांकडून 
प्रवेशाच्या वेळी १००% शिक्षण शुल्क घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांचा शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम 
शिक्षण संस्थांनी तात्काळ विद्यार्थ्यास परत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.ईबीसी-२०१८/प्र.क्र.३८/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ईबीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३८/तांशि-४, दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दिपत्रक : 


संदर्भाधिन दिनांक ६ सप्टेंबर,२०१८ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद-१ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. - 


“शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीभूत wear प्रक्रियेव्दारे wear घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना yo टक्के शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय असल्याने, विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शिक्षण शुल्काची रक्‍कम 
संस्थांनी घेतली असल्यास ५० टक्के शिक्षण शुल्काची रक्‍कम तात्काळ विद्यार्थ्यास परत करण्यात यावी.” 


Be सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१२१५०६५७६००८ आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjay A. Dharurk 
it Of Maharasht =Hight \d Technical 


over! 
S A D h k 2.5.4.20=637145fd393d6d5: fe ate ease 64d1 
anja arurKar 
ir 


2, cn=Sanjay A. Dharurk 
Date: 2018.09.12 15:54:55 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


३. सचालक, कला सचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईबीसी-२०१८/प्र.क्र.३८/तांशि-४ 


४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये 
८. सर्व सहसंचालक, कला संचालनालय विभागीय कार्यालये 
९. सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सर्व अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 
१३. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१४. निवड नस्ती (तांशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


